महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


शासन आदेशा क्रमांक: टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मार्च, २०१८. 


-: आदेशा :- 


बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली नमूद 
केलेल्या उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली त्यांच्या विनंतीनुसार खालीप्रमाणे करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे | सध्या कार्यरत कार्यकारी संचालक / | बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले 
नांव मुख्य अभियंता कार्यालय / मंडळ / विभाग / उपविभाग 
उपविभागाचे नांव 

शि २ ३ [._...... [| 

हि श्रीमती दिपगौरी | मुख्य अभियंता, नियोजन व मुख्य अभियंता, नियोजन व 
अमरनाथ जोशी | जलविज्ञान, नाशिक अंतर्गत खोरे । जलविज्ञान, नाशिक अंतर्गत 

समरुपण विभाग, पुणे. जलविज्ञान प्रकल्प उप विभाग, शिरुर. 
(रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

२ | at. दिपक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
जिजाबराव विकास महामंडळ, जळगांव, अंतर्गत | प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण 
निकम गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव । नियंत्रण उपविभाग, जळगांव 

(Rad पद) (विनंतीनुसार) 
३ श्री. उत्तम मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, । मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
दत्तात्रय धायगुडे | पुणे अंतर्गत सातारा पाटबंधारे विभाग, पुणे अंतर्गत वारणा डावा तीर 
उपविभाग, दहिवडी गोंदावले बु. | कालवा उपविभाग क्र.३, कोकरुड 
(मुख्यालय माळशिरस) 
जिल्हा सोलापूर. 
(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

४ श्री. अरुण मुख्य अभियंता, (जलसंपदा) मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
किशनराव जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत मध्यम 
कलवले. अंतर्गत विष्णूपुरी प्रकल्प प्रकल्प उपविभाग क्र. २, किनवट 


उपविभाग, क्र.३ तुप्पा 


जिल्हा नांदेड. 
(रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


५ | कु. कमल मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 

संतोष सोनेकर । अमरावती अंतर्गत अरुणावती विभाग, नागपूर अंतर्गत चंद्रपूर 
पाटबंधारे उपविभाग आर्णी, जिल्हा | मुख्यालयी 
यवतमाळ (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

& श्री. मोहमद महासंचालक, जल व भूमि मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 

तारेख नदीम । व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण 
औरंगाबाद अंतर्गत मालमत्ता नियंत्रण उपविभाग, क्र. ४, औरंगाबाद 
व्यवस्थापन उप विभाग, औरंगाबाद | (रिक्त पदी) (विनंतीनुसार) 

७ श्री. चंद्रदोखर | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
किसन पाटील | विकास महामंडळ, जळगांव, अंतर्गत | महामंडळ, जळगांव अंतर्गत वाघूर धरण 

तापी खोरे सर्व्हेक्षण व अन्वेषण उपविभाग क्र.४, नशिराबाद , जिल्हा 
उपविभागीय पथक, धारणी. जळगांव 
(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

८ _ श्री. अतुल मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
रामचंद्र संकल्पचित्र संघटना, नाशिक विभाग, पुणे अंतर्गत उरमोडी धरण 
कुलकर्णी अंतर्गत संकल्पचित्र विभाग विभाग, सातारा येथील उपकार्यकारी 

(द.वि.४), मध्यवर्ती संकल्पचित्र अभियंता 
संघटना, नाशिक (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 
९ श्री. अश्वजीत ।मुख्य अभियंता, लघु सिचन महासंचालक, संकल्पन प्रशिक्षण, 
अशोक बच्छाव | (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत लघु जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, 
पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
उपविभाग, पवनी, जिल्हा भंडारा | नाशिक अंतर्गत Rea पदी. 
(विनंतीनुसार) 

|| ० | att. राजेंद्र मुख्य अभियंता, लघु सिचन मुख्य अभियंता, लघु सिंचन 
तुळशिराम (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत लघु (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत लघु सिंचन 
पाटील सिंचन (जिल्हापरिषद) उपविभाग, । (जलसंधारण) उप विभाग, भुसावळ, 

पारोळा, जिल्हा जळगांव जिल्हा जळगांव 
(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


i q | al. नंदकिशोर | मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 
व्यंकटेश संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
कुलकर्णी येथील श्री. सुनील मधुकरराव संत 

यांच्या दिनांक ३१ मार्च, २०१८ 
रोजीच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी (विनंतीनुसार) 

१२ | att. मनोज मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नंदकुमार डोके | विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत | जलसंपदा विभाग, नाशिक अंतर्गत उर्ध्व 

पाटबंधारे उपविभाग , पाचोरा प्रवरा धरण उपविभाग, चितळवेढे 
(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 


२. वरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार असल्यामुळे त्यांना बदलीबाबतचे फायदे 
अनुज्ञेय नाहीत. 


३. संबंधित महासंचालक / कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर 
अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या 
उपअभियंत्यांच्या बदली दर्शविलेल्या पदावर यापुर्वी कोणी उपअभियंता कार्यरत असल्यास san पदी 
बदली केलेल्या उप अभियंता यांची पदस्थापना करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी 
नव्याने सादर करावा. 


४. बदली झालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 


५. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये, म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


६. या आदेशाद्वारे ददली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित प्रशासकीय 
अधिकारी / कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा करावी व ते 
रजेवर असल्याचे आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ४० नुसार कार्यवाही करावी व अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१९१७२३२५५६२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


तसेच हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vinayak ही 
Vishwanath य accom 
Lawate Ss 
(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) महासंचालक, संकल्पन प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
) 

) 

) 

) 


संशोधन संस्था, नाशिक. 

महासंचालक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

१०) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

११) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

१२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

१३) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
१४) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१५) मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

१६) मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) मुख्य अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे 

१८)मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
१९) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

20) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
२१)आ (वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


